राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत वसंतराव नाईक 
मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी येथे 
“Farmers Participatory Research 
Programme on Accelerated Composting 
Using Microbial and Mechanical Solutions 
for Sustainable and Natural Farming” या 


प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी ,पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मकृवि-१२२४/प्र.क्र.५१/७-अ. 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २२ फेब्रुवारी, २०२४ 


संदर्भ:-१.राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या ३४ व्या बैठकीचे 
इतिवृत्त,शासन पत्र क्र.आरकेवि-११२३/प्र.क्र.२३२/१४-अओ. दि.२५.०१.२०२४. 
२.संचालक(संशोधन), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.मकृप/संशोधन/राकृवियो-प्रश्ा.मा./५७२/२०२४.दि.१४.०२.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली, राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या दि. ०८.०१.२०२४ रोजी 
झालेल्या ३४ व्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या बैठकीमध्ये, “Farmers Participatory Research 


Programme on Accelerated Composting Using Microbial and Mechanical Solutions for Sustainable 
and Natural Farming” हा प्रकल्प वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी येथे राबविण्यास 


मान्यता प्रदान केली आहे. या प्रकल्पास राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत अर्थसहाय्याच्या स्वरूपात रु. 
३१६.०० लाख निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्यानुषंगाने राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीने 
मान्यता दिल्यानुसार, संचालक (संशोधन), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांनी संदर्भ क्र.२ च्या 
पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत “Farmers 


Participatory Research Programme on Accelerated Composting Using Microbial and Mechanical 
Solutions for Sustainable and Natural Farming” हा प्रकल्प वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, 


परभणी येथे राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
as राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत “Farmers Participatory Research Programme on 


Accelerated Composting Using Microbial and Mechanical Solutions for Sustainable and Natural 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२४/प्र.क्र.५१/७-अ. 


Farming” हा प्रकल्प वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ परभणी ,येथे राबविण्यास प्रशासकीय 

मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सदर प्रकल्पाच्या एकूण रु.३१५.९१ लाख (अक्षरी रु.तीन कोटी, पंधरा लाख, VERMA हजार) 

इतक्या किंमतीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. सदर प्रकल्पाचा तीन वर्षाच्या खर्चाचा तपज्ञील सोबतच्या “परिशिष्ट अ” नुसार राहील. 

४. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या ३४ व्या बैठकीत झालेल्या 

निर्णयानुसार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत कार्यान्वित प्रकल्पांचे प्रलंबित दायित्व विचारात घेता, 

निधी उपलब्धतेबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 

५. सदर प्रकल्प केंद्र शासनाद्वारे निर्गमित राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार 
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी येथे राबविण्यात येईल. 

६. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी संचालक (संशोधन), वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 

यांचे संनियंत्रणाखाली कृषि विभागामार्फत करण्यात यावी व संचालक (संशोधन), वसंतराव नाईक मराठवाडा 

कृषि विद्यापीठ, परभणी यांनी प्रकल्पाचा आर्थिक व भौतिक प्रगती अहवाल विहित मुदतीत केंद्र शासनाला, 

तसेच, राज्य शासनाला सादर होईल याची दक्षता घ्यावी. त्याचप्रमाणे सदर योजनेतील निधी खर्चाचे लेखा 

परीक्षण, उपयोगिता प्रमाणपत्रे, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कक्ष, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 

वेळोवेळी सादर करावी. 

७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०२२२१८५७३२१४०१ असा आहे. हा शासन निर्णय 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL 

p R AT | H A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b693d97 5fffc642fe6b87c2ce9e1 297fd1 e8bda9b459fB5F75F1 
59984ba680fd, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=DA026E85AE8CBB4E3C2ACDBECBBF2F6D6CBOAE6ED5 
(C1E544834901 1 9EE0456AD, cn=PRATIBHA MADHAV PATIL 


Date: 2024.02.22 19:06:29 +05'30' 


(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. मा.मंत्री (कृषि), महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

3. मा.अपर मुख्य सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. कृषि आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

५. महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
कुलगुरु/कुलसचिव,वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
संचालक (संशोधन), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
Pash CaN), वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
सर्व संचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


eon SG © 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२४/प्र.क्र.५१/७-अ. 


१०.सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

११.महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा ), मुंबई /नागपूर. 

१२.संचालक, लेखा व कोषागार अधिकारी, मुंबई (२ प्रती). 

१३.सहसंचाळक, लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई -३२. 
१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी. 

१५.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१६.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१७.राकृवियो कक्ष, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८.निवडनस्ती, 0-3. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२४/प्र.क्र.५१/७-अ. 


परिशिष्ट “अ 


शासन निर्णय क्रमांक-मकृवि-१२२४/प्र.क्र.५१/७-अ, दि.२२ फेब्रुवारी,२०२४ सोबत जोडावयाचे परिशिष्ट 
Component wise applicable cost norms of ongoing Scheme of GolI/GoM (Rs. In lakh) 


Applicable 
ongoing scheme Cost Sharing pattern 
S. Total of Gol /GoM 
N Components Cost Name | Cost Beneficiary 
. norm for RKVY (Farmers [mplementi 
subsidy field demo, |ng Agency. 
rally,) 

1 | Publication of literatures 2.00 Gol | | 100 | 00 | 00 | 
2 | Laboratory Equipments 177.79 | GeM | = | 100 00 | 00 | 
3 | Mechanization implements ७ | ० 

23.93 GeM pe - 100 ७ 
4 | Implement Fabrication for 
Mechanization a ठ 
10.00. |Coutomize 100 व 
5 | Modification of compost | 
production unit 50.00 GoM 1 - 100 ७ 
. Electricity generation through ia 6 
biogas plant 40.00 | GoM = 100 — 
7 | Purchase of Glasswares, a 
Plasticwares, Stationary शं po = 100 कळ 
Total 
309.72 
Administrative & Implementation शि ० 
cost @ 2 % of the project 6.19 pe बता 100 ७ | 
Grand Total 315.91 100 | OO | oO | 
एकूण रु.३१५.९१ लाख (तीन कोटी, पंधरा लाख, एक्यान्नव हजार फक्त) 
(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


